पाँझी स्कीमव्दारे जनतेची फसवणूक करणा-यांच्या विरोधात 
जनजागृतीसाठी एफ.एम चॅनेलवर प्रचार व प्रसिध्दी खाजगी 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१५/प्र.क्र.५३७/पोल-११ 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo ०३२ 
दिनांक : २३ जुले, २०१५ 

प्रस्तावना :- 

संपूर्ण राज्यामध्ये पॉझी स्कीम व्दारे छोटया गुंतवणूकदारांची मोठया प्रमाणात जी फसवणूक 
झाली आहे व या प्रकारे दररोज वेगवेगळया कंपन्या उदयास येत आहेत अशा कंपन्यांच्या अमीषाला राज्यातील 
शहरी आणि ग्रामीण भागातील हजारो गुंतवणूकदार बळी पडत आहेत. ही बाब लक्षात घेता मुंबई व उपनगरे 
तसेच उर्वरित राज्यामध्ये ग्रामीण भागात खाजगी रेडीओ चॅनेल , केबल टी.व्ही , रोडवरील जाहीरात फलक, 
दैनिकामधीलळ जाहिरात तसेच एक दिवसीय कार्यशाळा किंवा व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे त्यांची फसवणूक 
थांबविण्याकरिता जनजागृती करण्याच्या उद्येशाने प्रसार, प्रचार व प्रसिध्दी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

राज्यामध्ये खाजगी विविध कंपन्यांमार्फत पॉझी स्कीम व्दारे छोटया गुंतवणूकदारांची मोठया 
प्रमाणात होणा-या फसवणूकीच्या अनुषंगाने जनतेमध्ये जनजागृती करण्यासाठी खाजगी एफ.एम वाहिन्यांवर 
(रेडिओ मिर्ची, रेडिओ सिटी, रेड एफएम इ.) तसेच केबल टी.व्ही.व्दारे जाहिरात, रोडवरील जाहिरात फलक, 
दैनिकामधील जाहितरातीव्दारे तसेच कॉन्फरन्स / कार्यशाळेव्दारे जाहिरात खालील अटी व adhe अधिन 
राहून करण्यात येत आहे :- 

१) जाहीरातीचे दर हे जाहीरात व 8 व प्रसार संचालनालयाने (DVAP) निश्चित केलेल्या 


दराप्रमाणे राहतील. 

२) सदर जाहिरातींचे प्रसारण प्रत्यक्षात होते किंवा कसे यांची खात्री करुन तसे प्रमाणित 
करावे. 

३) सदर जाहीरातीचे प्रसारण कोणत्या तारखेपासून सुरु झाले व कोणत्या तारखेपर्यंत आहे याची 
नोंद प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. 


8) ज्या जाहीरातीच्या प्रसारणासाठी रक्‍कम अदा करावयाची आहे ते पूर्ण झाले असल्याबाबत सर्व 
संबंधित एफ.एम चॅनेळकडून तसेच संबंधित सक्षम प्राधिका-याकडून खात्री करुन घेण्यात 
यावी. 

५ उपरोक्त नमूद सर्व अटींची पूर्तता झाल्याची खात्री पटल्यानंतरच सदरच्या प्रसारणाचे देयक 
अदा करण्यात यावे. 

२. वरील नमूद केल्याप्रमाणे दृक-श्राव्य माध्यमाव्दारे जाहिरात प्रसिध्दीसाठी येणा-या एकूण 

रुपये ९९,९८,३७०/- (रुपये नळ्यानव लक्ष अठठयान्नव हजार तिनशे सत्तर फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१५/प्र.क्र.५३७/पोल-११ 


३. वरील एकूण रुपये ९९,९८,३७०/- (रुपये नळ्यानव लक्ष अठठयान्नव हजार तिनशे सत्तर) पैकी 
रुपये ४०,००,०००/- (रुपये चाळीस लाख फक्त) एवढी रक्‍कम मुंबई शहरामध्ये करावयाच्या जाहितरातीसाठी 
पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित रक्‍कम रुपये ५९,९८,३७० 
(एकोनसाठ लाख अठठयान्नव हजार तिनशे फक्त) एवढी रक्कम उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये जाहिरात करण्यासाठी 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाकडे वळती करण्यात येत आहे. 

४. यावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष २०५५- पोलीस अंतर्गत (००) (१०९) जिल्हा पोळीस (००) 
(०३) जिल्हा पोलीस बल (२०५५ ०१६८) या योजनेअंतर्गत २६-जाहीरात व प्रसिध्दी या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७२३१२५१५०३३२९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh 
S U re S h Mahadeo Khade 

DN: CN = Suresh Mahadeo 

Khade, C = IN, S = 


M a h ad e 0 Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Deputy 
Secretary 

K h ad e Date: 2015.07.23 16:33:44 


+05'30' 


(सु.म.खाडे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे व ग्रामीण) यांचे स्वीय सहायक 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

पु. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
महालेखापाल, (लेखां व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, मुंबई उपनगर 

. __ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प 
१०. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


